महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील 
“वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबत. . . 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२४/प्र.क्र. ३५८/सेवा-३ 
दहावा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्कट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय,मुंबई- Yoo ००१. 
तारीख: १३ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९ फेब्रुवारी, 
२०१६. 
२) शासन शुध्दिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवि-२७१८/प्र.क्र.२/आठ, दिनांक ७ 
फेब्रुवारी, २०१८. 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः मभाप-१०८७/१४/सीआर-२/८७/२०, दिनांक ३० 
डिसेंबर १९८७. 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” या पदावर दोन वर्षांच्या 
परिविक्षा कालावधीकरीता सदर शासन आदेशात असलेल्या खालील तक्त्यात नमूद वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या 
नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. या नियुक्त्या सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत गठित स्वतंत्र मंडळाने केलेल्या 


शिफारशीनुसार “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” या पदावर शासन सेवेत प्रथम नियुक्‍तीने करण्यात आलेल्या आहेत. 


२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा येथे नमूद शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना पारित करण्यात आल्या असून, वैद्यकीय 
अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ या पदावर पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचा दोन 
वर्षाचा परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेला असल्याने या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन आदेशा :- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर परिच्छेदात नमूद तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांनी त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन 


कालावधी या परिच्छेदातील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद दिनांकास (म. नं.) 


शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२४/प्र.क्र.३५८/सेवा-३, 


समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक (म. पू.) स्तंभ क्र.७ मध्ये 


नमूद करण्यात येत आहे. 
अ.क्र नाव कार्यालय वै.अ. पदावरील | परिविक्षाधीन परिविक्षाधीन | वै.अ. पदावरील 
रुजू झाल्याचा | कालावधी समाप्त | कालावधी पुढे | सेवा नियमितपणे 
दिनांक केल्याचा दिनांक | ढकलल्याची | os चालू ठेवण्याचा 
कारणे = | दिनांक 
3). | २ ३ yee "| ५ & a, tes 
१ | डॉ. विक्रांत नवनाथ | मध्यवर्ती कारागृह ठाणे, | दि.०२.०७.२०२१ । दि.१७.०७.२०२३ | १६ दिवसरजा | दि.१८.०७.२०२३ 
पाखरे जि. ठाणे 
2 | डॉ. वसंत नाथा | प्रा. आ. के. मानकी, ता. | दि.१४.०८.२०१९ | दि.१३.०८.२०२१ निरंक दि.१४.०८.२०२१ 
भोसले माळशिरस, जि. सोलापूर 
३ | ST. शुभांगी | प्रा. आ. के. कोन, ता. | दि.०२.०८.२०१४ | दि.०१.०८.२०१६ निरंक दि.०२.०८.२०१६ 
भानुदास लांडगे । भिवंडी, जि. ठाणे 
४ | डॉ. कल्पेश संतोष | प्रा. आ. के. TRS, ता. | दि.०६.०९.२०१७ | दि.०५.०९.२०१९ निरंक दि.०६.०९.२०१९ 
भोये सुरगाणा , जि. नाशिक 
५ | डॉ. सोनाली | विभागीय संदर्भ सेवा | दि.०८.०९.२०१६ | दि.१३.०९.२०१८ ०६ दिवस दि.१४.०९.२०१८ 
मधुकर जिरापुरे | रुग्णालय, अमरावती रजा 
(शिरभाते) 
६ | डॉ. सुधाकर | प्रा. आ. कें. नळेगांव, ता. | दि.१४.०२.२०१९ | दि.१३.०२.२०२१ निरंक दि.१४.०२.२०२१ 
वामनराव जाधव  । चाकूर जि. लातूर 
७ । डॉ. विनय विजय | ग्रामीण रुग्णालय | दि.०७.०९.२०२० | दि.०६.०९.२०२२ निरंक दि.०७.०९.२०२२ 
बगाटे सेनगांव, जि. हिंगोली 
८ | डॉ. आशिषकुमार | ग्रामीण रुग्णालय, उमरी, | दि.११.११.२०१४ | दि.१०.११.२०१६ निरंक दि.११.११.२०१६ 
बाळासाहेब कदम | जि. नांदेड 
९ | डॉ. मनिष | प्रा. आ. कें. सांगवी, जि. | दि.१०.१२.२०१२ | दि.०७.०२.२०१५ | ६० दिवस दि.०८.०२.२०१५ 
हिम्मतराव पाटील | धुळे र्‌जा 
१० | डॉ. भारतीविनोद | जिल्हा रुग्णालय, | दि.२२.०४.२०१४ | दि.२१.०४.२०१६ निरंक दि.२२.०४.२०१६ 
धर्मेद्र जयस्वाल गोंदिया 
| डॉ. रजनीकांत | प्रा. आ. के. कुडेगाव, ता. | दि.१९.१२.२०१७ | दि.१८.१२.२०१९ निरंक दि.१९.१२.२०१९ 
अविनाडा मेश्राम लाखांदूर जि. भंडारा 
१२ | डॉ. आशिष विठ्ठल प्रा. आ. कें. दुर्गापूर, जि. | दि.०३.०१.२०१८ । दि.०९.०१.२०२० | ०७ दिवस दि.१०.०१.२०२० 
वाकडे चंद्रपूर रजा 
१३ | ST. अहमद | सामान्य रुग्णालय, | दि.१४.०७.२०२१ | दि.१३.०७.२०२३ निरंक दि.१४.०७.२०२३ 
जबीहउद्दीन मकदूम | परभणी 
मोहीयोद्दीन 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२४/प्र.क्र.३५८/सेवा-३, 


१४ | डॉ. राहूल मारुती | ग्रामीण रुग्णालय, राजूर | दि.२०.०९.२०२१ | दि.१९.०९.२०२३ निरंक दि.२०.०९.२०२३ 
कवडे ता. अकोले, जि. 
अहमदनगर 
१५ | डॉ. gata | उपजिल्हा रुग्णालय, | दि.०३.०८.२०१९ | दि.०२.०८.२०२१ निरंक दि.०३.०८.२०२१ 
vetoes Jad येवला जि. नाशिक 
१६ | ST. संकेत | ग्रामीण रुग्णालय, राजूर | दि.१६.०९.२०१९ | दि.३०.०९.२०२३ १५ दिवस दि.०१.१०.२०२३ 
मच्छींद्रनाथ गडाख | ता. अकोले, जि. र्जा 
अहमदनगर 
१७ | डॉ. विनंती | प्रा. आ. के. माहूली | दि.०४.०९.२००८ | दि.०३.०९.२०१० निरंक दि.०४.०९.२०१० 
मोहनराव नवरे जहांगीर, जि. अमरावती 
१८ | डॉ. रवि नाग भुषण | विभागीय संदर्भ सेवा | दि.२२.०२.२०१७ | दि.१३.०३.२०१९ | २० दिवस | दि.१४.०३.२०१९ 
रुग्णालय, अमरावती र्जा 
१९ | डॉ. गोपाल श्रीराम | प्रा. आ. के. कवठा, ता. | दि.१३.०५.२०१५ | दि.१२.०५.२०१७ निरंक दि.१३.०५.२०१७ 
हेंबाडे रिसोड, जि. वाशिम. 
२० || डॉ. अस्मिता | उपजिल्हा रुग्णालय, | दि.२१.०२.२००९ | दि.३१.०५.२०११ | ९९ दिवस दि.०१.०६.२०११ 
अशोक वाघमारे परांडा जि. धाराशिव र्जा 
२१ | डॉ. जयदीप | प्रा. आ. के. कोतोली, ता. | दि.०९.०९.२०२१ | दि.०८.०९.२०२३ निरंक दि.०९.०९.२०२३ 
जयसिंग रेवडेकर । पन्हाळा, जि. कोल्हापूर 
२२ || डॉ. Raat | उपजिल्हा रुग्णालय, | दि.१३.०९.२०२१ | दि.१२.०९.२०२३ निरंक दि.१३.०९.२०२३ 
शंकरराव कलमुर्गे | उमरखेड, जि. यवतमाळ 
२३ | डॉ. प्रतिभा बाबुराव | महाराष्ट्र पोलीस | दि.१०.१२.२०१५ | दि.२४.१२.२०१७ | १५ दिवस दि.२५.१२.२०१७ 
पाटील अकादमी, नाशिक रजा 
२४ | डॉ. अजिक्य | उपजिल्हा रुग्णालय | दि.१४.०७.२०१७ | दि.१३.०७.२०१९ निरंक दि.१४.०७.२०१९ 
नारायणराव इंगोले | सिल्लोड, जि. ws. 
संभाजीगनर 
२५ | डॉ. समिर मुरलीधर | प्रा. आ. के. पहूर, ता. | दि.२१.०७.२०१७ | दि.२४.०३.२०२० | २४८ दिवस | दि.२५.०३.२०२० 
गजभिये बाभुळगांव, जि. र्जा 
यवतमाळ. 


३. आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा अभियान संचालक, रा.आ.अ., मुंबई यांना कळविण्यात येते की, उक्त 


वैद्यकीय अधिकारी यांच्या पुढील वेतनवाढी नियमानुसार व विहित तरतुदीनुसार मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने 


तात्काळ उचित कार्यवाही करावी. 


१, उक्त तक्त्यातील डॉ. सोनाली मधुकर जिरापुरे(शिरभाते) या भाषा संचालनालयाची मराठी भाषा 
परीक्षा दि.०८.०१.२०२३ रोजी उत्तीर्ण झाल्या असल्याने त्यांना मराठी भाषा परिक्षा उत्तीर्ण 
होण्यापासून दि.०८.०१.२०२३ पासून सूट मिळालेली आहे. तथापि, उपरोक्‍त तक्त्यात त्यांचा 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२४/प्र.क्र.३५८/सेवा-३, 


परिविक्षा कालावधी दि.१३.०९.२०१८ रोजी समाप्त होवून स्तंभ ७ येथे नमूद केल्यानुसार त्यांची 
वैद्यकीय अधिकारी या पदावरील सेवा नियमितरित्या जरी दि.१४.०९.२०१८ पासून पुढे चाळू होत 
असली तरी, त्यांच्या वेतनवाढी दि.०८.०१.२०२३ पर्यंत रोखून त्या दिनांकापासून त्यांना वेतनवाढी 
देय होईल. सदर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वेतनवाढी वाचा क्र.३ येथे नमूद केलेल्या शासन 
निर्णयातील तरतुदीनुसार रोखल्यांनतर तद्नंतर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यास सूट मिळाल्याच्या 
दिनांकापासून सदर अधिकाऱ्यास वेतनवाढी देय झाल्यांनतर त्यापुढील सर्व वेतनवाढी त्यांची 
कोणतीही वेतनवाढ रोखून धरण्यात आली नव्हती असे मानून त्यांना मिळतील. मात्र वेतनवाढ 
रोखल्यामुळे त्यांना ज्या प्रत्यक्ष वेतनास मुकावे लागले त्याची थकबाकी मिळण्याचा हक्क त्यांना 
राहणार नाही. 


२. उक्त तक्त्यातील डॉ. भारतीविनोद धर्मेंद्र जयस्वाल या भाषा संचालनालयाची मराठी भाषा परीक्षा 
दि.०५.०८.२०१८ मध्ये उत्तीर्ण झाल्या असल्याने त्यांना मराठी भाषा परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून 
दि.०५.०८.२०१८ पासून सूट मिळालेली आहे. तथापि, उपरोक्त तक्त्यात त्यांचा परिविक्षा 
कालावधी दि.२१.०४.२०१६ रोजी समाप्त होवून स्तंभ ७ येथे नमूद केल्यानुसार त्यांची वैद्यकीय 
अधिकारी या पदावरील सेवा नियमितरित्या जरी दि.२२.०४.२०१६ पासून पुढे चाळू होत असली 
तरी, त्यांच्या वेतनवाढी दि.०५.०८.२०१८ पर्यंत रोखून त्या दिनांकापासून त्यांना वेतनवाढी देय 
होईल. सदर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वेतनवाढी वाचा क्र.३ येथे नमूद केलेल्या शासन 
निर्णयातील तरतुदीनुसार रोखल्यांनतर तद्‌नंतर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यास सूट मिळाल्याच्या 
दिनांकापासून सदर अधिकाऱ्यास वेतनवाढी देय झाल्यांनतर त्यापुढील सर्व वेतनवाढी त्यांची 
कोणतीही वेतनवाढ रोखून धरण्यात आली नव्हती असे मानून त्यांना मिळतील. मात्र वेतनवाढ 
रोखल्यामुळे त्यांना ज्या प्रत्यक्ष वेतनास मुकावे लागळे त्याची थकबाकी मिळण्याचा हक्क त्यांना 
राहणार नाही. 


३. उक्त तक्त्यातील डॉ. विनंती मोहनराव नवरे या भाषा संचालनालयाची हिंदी भाषा परीक्षा 
जुले, २०१६ मध्ये उत्तीर्ण झाल्या असल्याने त्यांना हिंदी भाषा परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून जुले, 
२०१६ पासून सूट मिळालेली आहे. तथापि, उपरोक्‍त तक्त्यात त्यांचा परिविक्षा कालावधी 
दि.०३.०९.२०१० रोजी समाप्त होवून स्तंभ ७ येथे नमूद केल्यानुसार त्यांची वैद्यकीय अधिकारी या 
पदावरील सेवा नियमितरित्या जरी दि.०४.०९.२०१० पासून पुढे चाळू होत असली तरी, त्यांच्या 
वेतनवाढी जुले, २०१६ पर्यंत रोखून त्या दिनांकापासून त्यांना वेतनवाढी देय होईल. सदर 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वेतनवाढी वाचा क्र.३ येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णयातील 
तरतुदीनुसार रोखल्यांनतर तद्नंतर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यास सूट मिळाल्याच्या 
दिनांकापासून सदर अधिकाऱ्यास वेतनवाढी देय झाल्यांनतर त्यापुढील सर्व वेतनवाढी त्यांची 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२४/प्र.क्र.३५८/सेवा-३, 


कोणतीही वेतनवाढ रोखून धरण्यात आली नव्हती असे मानून त्यांना मिळतील. मात्र वेतनवाढ 
रोखल्यामुळे त्यांना ज्या प्रत्यक्ष वेतनास मुकावे लागले त्याची थकबाकी मिळण्याचा हक्क त्यांना 
राहणार नाही. 


४. उक्त तक्त्यातील डॉ. समीर मुरलीधर गजभिये हे भाषा संचालनालयाची हिंदी भाषा परीक्षा 
दि.१८.१२.२०२२ मध्ये उत्तीर्ण झाले असल्याने त्यांना हिंदी भाषा परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून 
दि.१८.१२.२०२२ पासून सूट मिळालेली आहे. तथापि, उपरोक्त तक्त्यात त्यांचा परिविक्षा 
कालावधी दि.२४.०३.२०२० रोजी समाप्त होवून स्तंभ ७ येथे नमूद केल्यानुसार त्यांची वैद्यकीय 
अधिकारी या पदावरील सेवा नियमितरित्या जरी दि.२५.०३.२०२० पासून पुढे चाळू होत असली 
तरी, त्यांच्या वेतनवाढी दि.१८.१२.२०२२ पर्यंत रोखून त्या दिनांकापासून त्यांना वेतनवाढी देय 
होईल. सदर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वेतनवाढी वाचा क्र.३ येथे नमूद केलेल्या शासन 
निर्णयातील तरतुदीनुसार रोखल्यांनतर तद्नंतर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यास सूट मिळाल्याच्या 
दिनांकापासून सदर अधिकाऱ्यास वेतनवाढी देय झाल्यांनतर त्यापुढील सर्व वेतनवाढी त्यांची 
कोणतीही वेतनवाढ रोखून धरण्यात आली नव्हती असे मानून त्यांना मिळतील. मात्र वेतनवाढ 
रोखल्यामुळे त्यांना ज्या प्रत्यक्ष वेतनास मुकावे लागळे त्याची थकबाकी मिळण्याचा हक्क त्यांना 
राहणार नाही. 


8, सदर शासन आदेशा वाचा येथे नमूद शासन निर्णय/शुध्दीपत्रक यांमधील तरतुदींन्वये व सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग 


प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च्‌. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१२१७५७५१७७१७ असा आहे. सदर शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. AVINASH Seas eens 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=77€749a5820964d03e94305adeb0ee2ffb 
2c5f02efc5b019e8b49dc59175a25c, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल मय यांच्या आदेशानुसार दे व नावाने = SA R DA R postalCode=400032, st=Maharashtra, 
१९५९ cord serialNumber=AA8FDCAA7AE61AB4BED501E19D. 
महाराष्ट्रा राज्यपाल या T ST शानुसार व नावा 2 794BD7197874F2989B98780B1607ADCBDFE844, 
JA D H AV cn=AVINASH SARDAR JADHAV 
Date: 2024.08.13 18:49:22 +05'30' 
(अ.स.जाधव) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा संचालक, रा.आ.अ, आरोग्य भवन,मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२४/प्र.क्र.३५८/सेवा-३, 
२) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 
महालेखापाल, लेखापरीक्षा- 9, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल, लेखापरीक्षा-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, आरोग्य भवन, मुंबई 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळ (सवी 
८)जिल्हा area चिकित्सक (सवी 
a) fetes आरोग्य अधिकारी,जिल्हा परिषद (सर्व) 
१०)जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 
११) संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्यामार्फत. 
१२) निवडनस्ती (कार्यासन सेवा-३) 


AN 


YS 5-८ De  £ट<->. lS 


te} 
4 


८४) 


४] 


पट 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


